महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( शिक्षण समक्षीकरण शाखा) 
मधील गट-अ अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या- 
वरिष्ठ अधिव्याख्याता 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : बदली-३१२३/प्र.क्र १०९/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक:- ०१ ऑगस्ट,२०२३ 

शासन Seat : 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 

होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. सदर 
अधिनियमातील कलम ४ (४) (दोन) व कलम ४ (५) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्याच्या लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्याची 
विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम व सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरची पदस्थापना 
क्र 
क्विं २ ३ 
¥ श्रीमती तेजस्विनी सदानंद आळवेकर, वरिष्ठ जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
अधिव्याख्याता जि.कोल्हापूर 
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 
२ | श्रीमती जयश्री ताराचंद पाटील, वरिष्ठ अधिव्याख्याता | जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, जि.धुळे 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, जि.जळगांव 
३ | डा.ज्ञानेश्वर दिनकरराव नागरे, वरिष्ठ अधिव्याख्याता । जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, जि.वाशिम जि.अकोला 
४ | डॉ.दत्तात्रय बाळकृष्ण थिटे, वरिष्ठ अधिव्याख्याता राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, जि.अकोला परिषद, पुणे 
५ | डॉ.गितांजली मारुती बोरुडे, वरिष्ठ अधिव्याख्याता  । राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, जि.परभणी परिषद, पुणे 


२. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 
कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-३१२३/प्र.क्र १०९/प्रशा-२ 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०८०११२५२३२९२२१ असा आहे. हा शासन आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VUAY NIVRUTTI BHOSALE 
N: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


VUAY NIVRUTTI > ५५ tn 
BHOSALE sro canon 
(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) सर्व शिक्षण संचालक. 
३) संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 
४) संबंधित शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक/योजना) जिल्हा परिषद 
५) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
६) संबंधित अधिकारी (शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 
प्रत माहितीस्तव 


१. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. सर्व सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


